भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेतील 
“कनिष्ठ 
अधिकाऱ्यांच्या नियमित बदल्या- २०२१ 


महाराष्ट्र शासन 


पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः आपना-०२२१/प्र.क्र.१०७/पापु-१५ 


भूवैज्ञानिक” संवर्गातील 


सातवा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय इमारत संकुल, नवीन मंत्रालय इमारत, 


क्रॉफर्ड मार्केटजवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुबई Yoo ००१ 
तारीख: ०९ ऑगस्ट, २०२१ 


SIR Sear :- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 


होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ अन्वये व सामान्य प्रशासन विभागाच्या 


शासन निर्णय क्रमांक एसआरव्ही-२०२१/प्र.क्र.२०/कार्या १२, दिनांक २९/०७/२०२१ मधील 
तरतुदीनुसार भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेमधील "कनिष्ठ भूवैज्ञानिक" संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांच्या प्रशासकीय कारणास्तव बदल्या करण्यात येत असून त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्रमांक ४ 


मध्ये दर्ठाविलेल्या कार्यालयात त्यांची बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | कनिष्ठ भूवैज्ञानि सध्याचे कार्यालय बदलीनंतरचे कार्यालय 
नाव 
a] 2 3 = 
7 श्री. एस.ए.कुलकर्णी ग्रामीण पाणी पुरवठा, जिल्हा | ग्रामीण पाणी पुरवठा, जिल्हा 
परिषद, लातूर. परिषद, सोलापूर. 
२ | AA. ए.ए.बनसोडे ग्रामीण पाणी पुरवठा, जिल्हा | जिल्हा वरिष्ठ भूवैज्ञानिक 
परिषद, सोलापूर. कार्यालय, भूजल सर्वेक्षण आणि 
विकास यंत्रणा, पुणे. 
3. श्री. एच.एम.कठारे ग्रामीण पाणी पुरवठा, जिल्हा जिल्हा वरिष्ठ भूवैज्ञानिक 
परिषद, यवतमाळ. कार्यालय, भूजल सर्वेक्षण आणि 
विकास यंत्रणा, अमरावती. 
8 श्री. एल.एस.कदम ग्रामीण पाणी पुरवठा, जिल्हा | ग्रामीण पाणी पुरवठा, जिल्हा 


परिषद, ठाणे. 


परिषद, पालघर. 


शासन आदेशा क्रमांकः आपना-०२२१/प्र.क्र.१०७/पापु-१५ 


अ.क्र. | कनिष्ठ भूवैज्ञानिकाचे सध्याचे कार्यालय बदलीनंतरचे कार्यालय 
नाव 

[a] 2 3 ——— roe 

५ _ श्री.आर.बी.शेटे ग्रामीण पाणी पुरवठा, जिल्हा | जिल्हा वरिष्ठ भूवैज्ञानिक 
परिषद, सातारा. कार्यालय, भूजल सर्वेक्षण आणि 

विकास यंत्रणा, उस्मनाबाद. 

६ = श्री.व्ही.एम.मंत्री ग्रामीण पाणी पुरवठा, जिल्हा | ग्रामीण पाणी पुरवठा, जिल्हा 
परिषद, भंडारा. परिषद, गडचिरोली. 

७ श्री. पी.बी.मेश्राम ग्रामीण पाणी पुरवठा, जिल्हा जिल्हा वरिष्ठ भूवैज्ञानिक 
परिषद, वर्धा. कार्यालय, भूजल सर्वेक्षण आणि 

विकास यंत्रणा, चंद्रपूर. 

८ | श्री.संतोष तु. पाटील ग्रामीण पाणी पुरवठा, जिल्हा | ग्रामीण पाणी पुरवठा, जिल्हा 
परिषद, सिंधुदुर्ग. परिषद, जळगाव. 

९ | at. जयंत मिसाळ जिल्हा वरिष्ठ भूवेज्ञानिक कार्यालय, | जिल्हा वरिष्ठ भूवैज्ञानिक 
भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, | कार्यालय, भूजल सर्वेक्षण आणि 
सांगली. विकास यंत्रणा, कोल्हापूर. 

शि श्रीम. सुजाता हिंगोले  । ग्रामीण पाणी पुरवठा, जिल्हा जिल्हा वरिष्ठ भूवैज्ञानिक 
परिषद, जालना. कार्यालय, भूजल सर्वेक्षण आणि 

विकास यंत्रणा, रायगड. 

ण श्री. एल.ए.घरटे ग्रामीण पाणी पुरवठा, जिल्हा | ग्रामीण पाणी पुरवठा, जिल्हा 
परिषद, नाशिक. परिषद, नंदुरबार. 

१२ | at. एच.डी.अहिरे ग्रामीण पाणी पुरवठा, जिल्हा | ग्रामीण पाणी पुरवठा, जिल्हा 
परिषद, नंदुरबार परिषद, रत्नागिरी. 

१३ | SI. सपना बोरकर जिल्हा वरिष्ठ भूवेज्ञानिक कार्यालय, | ग्रामीण पाणी पुरवठा, जिल्हा 
भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, | परिषद, ठाणे. 
ठाणे. 

१४ श्रीम. शिल्पा निलेश | प्रादेशिक उपसंचालक कार्यालय, | जिल्हा वरिष्ठ भूवैज्ञानिक 

मडामे भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, | कार्यालय, भूजल सर्वेक्षण आणि 


कोकण विभाग,कोकण. 


विकास यंत्रणा, रायगड. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः आपना-०२२१/प्र.क्र.१०७/पापु-१५ 


अ.क्र. | कनिष्ठ भूवैज्ञानिकाचे सध्याचे कार्यालय बदलीनंतरचे कार्यालय 
नाव 

॥ २ ३ —— क्ला 

१५ | श्री. शिवलिंग तु. चव्हाण | जिल्हा वरिष्ठ भूवैज्ञानिक कार्यालय, | जिल्हा वरिष्ठ भूवैज्ञानिक 
भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, | कार्यालय, भूजल सर्वेक्षण आणि 
कोल्हापूर. विकास यंत्रणा, पालघर. 

१६ श्री. ज्ञानोबा श्रीहरी | जिल्हा वरिष्ठ भूवेज्ञानिक कार्यालय, | ग्रामीण पाणी पुरवठा, जिल्हा 

येलाले भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, | परिषद, लातूर. 
पालघर. 

१७ । श्री.सी.एस.कुंभारे जिल्हा वरिष्ठ भूवेज्ञानिक कार्यालय, | ग्रामीण पाणी पुरवठा, जिल्हा 
भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, | परिषद,यवतमाळ. 
गोंदिया. 

१८ | श्रीम. प्रियंका वाठ ग्रामीण पाणी पुरवठा, जिल्हा जिल्हा वरिष्ठ भूवैज्ञानिक 
परिषद, वर्धा. कार्यालय, भूजल सर्वेक्षण आणि 

विकास यंत्रणा, भंडारा. 

१९ | श्रीम. शिल्पा . जनक | जिल्हा वरिष्ठ भूवेज्ञानिक कार्यालय, | जिल्हा वरिष्ठ भूवैज्ञानिक 
भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, | कार्यालय, भूजल सर्वेक्षण आणि 
भंडारा. विकास यंत्रणा, वर्धा. 

२० । श्री. व्ही.जी.जेन जिल्हा वरिष्ठ भूवैज्ञानिक कार्यालय, | ग्रामीण पाणी पुरवठा, जिल्हा 
भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, । परिषद, जळगाव. 
जळगाव. 

२१ | श्रीम. प्रियांका सं. घुले । संचालक कार्यालय, भूजल सर्वेक्षण | प्रादेशिक उपसंचालक कार्यालय, 
आणि विकास यंत्रणा, पुणे. भूजल सर्वेक्षण आणि विकास 

यंत्रणा, पुणे विभाग, पुणे. 

२२ | श्रीम. योगिता व. बडगे । ग्रामीण पाणी पुरवठा, जिल्हा | ग्रामीण पाणी पुरवठा, जिल्हा 
परिषद, नागपूर. परिषद, भंडारा. 

२३ श्री. विनायक न. | जिल्हा वरिष्ठ भूवेज्ञानिक कार्यालय, | ग्रामीण पाणी पुरवठा, जिल्हा 

निंबाळकर भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, | परिषद, सिंधुदुर्ग. 


सोलापूर. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन आदेशा क्रमांकः आपना-०२२१/प्र.क्र.१०७/पापु-१५ 


अ.क्र. | कनिष्ठ भूवैज्ञानिकाचे सध्याचे कार्यालय बदलीनंतरचे कार्यालय 
नाव 
[a] २ ३ (Pee ee 
२४ श्री. सुरेंद्र पा. राठोड जिल्हा वरिष्ठ भूवेज्ञानिक कार्यालय, | ग्रामीण पाणी पुरवठा, जिल्हा 


भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, | परिषद, नांदेड. 
नांदेड. 


बदली आदेशाची तात्काळ व कार्यक्षमरित्या अंमलबजावणी होण्याकरीता खालील सूचनांचे 


काटेकोरपणे पालन करावे:- 


१. उपरोक्त नमूद कनिष्ठ भूवैज्ञानिक यांना या आदेशाच्या दिनांकापासून म्हणजेच दिनांक 


०९/०८/२०२१ (म.नं.) पासून रकाना क्रमांक ३ मध्ये नमूद कार्यालयातून एकतर्फी कार्यमुक्त 
करण्यात येत आहे. सदर आदेश हेच HAR आदेश असून, संबंधित कार्यालयाने 
नव्याने आदेश काढण्याची आवश्‍यकता नाही. 


. बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांनी रकाना क्रमांक ४ मध्ये नमूद कार्यालयात तात्काळ रुजू 


होऊन तसा अहवाल संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा यांच्यामार्फत 
शासनाकडे विनाविलंब सादर करावा. बदली झालेले अधिकारी हे बदलीच्या ठिकाणी रुजू 
झाले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यांच्याविरुध्द महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) 
नियम, १९७९ मधील तरतुदीनुसार शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल. बदली 
झालेल्या अधिकाऱ्यांना विनाविलंब रूजू करून घ्यावे. एखाद्या अधिकाऱ्याला रूजू करून न 
घेतल्यामुळे सक्तीचा प्रतिक्षाधीन काळ ठरवून काम न देता वेतन व भत्ते देण्याचा प्रसंग 
उद्भवल्यास संबंधित कार्यालय प्रमुखास व आस्थापना अधिकाऱ्यास जबाबदार धरण्यात 
येईल. 


. सदरहू आदेशान्वये पदस्थापना करण्यात येत असलेल्या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या 


पदस्थापनेच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू होणे आवश्‍यक आहे. पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर न 
झाल्यास अथवा बदली आदेशात बदल करून घेण्यासाठी कोणत्याही अधिकाऱ्याने प्रत्यक्ष 
वा अप्रत्यक्षपणे दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्यास, संबंधित अधिकाऱ्यांच्या गोपनीय 
अहवालात त्याची नोंद घेण्यात यावी. तसेच सदर कृती ही महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) 
नियम, १९७९ मधील नियम क्रमांक ३ (तीन) व नियम क्रमांक २३ चा भंग करणारी 
असल्यामुळे असे अधिकारी शिस्तभंगविषयक कारवाईस पात्र ठरतील. 


. सदर बदल्यांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होणे गरजेचे असल्यामुळे बदली झालेल्या सर्व 


अधिकाऱ्यांचे दिनांक ०९/०८/२०२१ पर्यंतचे वेतन ते सध्या कार्यरत असलेल्या कार्यालयाने 
काढावे. दिनांक १०/०८/२०२१ पासूनचे वेतन कोणत्याही परिस्थितीत बदलीपुर्वीच्या 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन आदेशा क्रमांकः आपना-०२२१/प्र.क्र.१०७/पापु-१५ 


कार्यालयाकडून काढण्यात येऊ नये. सदर वेतन संबंधित अधिकारी बदलीच्या कार्यालयात 


हजर झाल्यानंतर बदली नंतरच्या कार्यालयाने काढावे व तसा अहवाल शासनास सादर 


करावा. दिनांक १०/०८/२०२१ पासूनचे वेतन बदलीपुर्वी कार्यरत असलेल्या 


कार्यालयातील आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याने अदा केल्यास त्यांना Asay: जबाबदार 
धरण्यात येईल, SM सूचना भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेतील सर्व विभागप्रमुख व 


कार्यालय प्रमुखांना देण्यात येत आहेत. 


हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. बदली झालेल्या संबंधित अधिकारी ते बदली झालेल्या 


कार्यालयात रूजू झाले आहेत किंवा कसे, याची माहिती तात्काळ शासनास सादर करण्याबाबत 


संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा यांना सूचित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०८०९११३९५१५५२८ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


३. मा. अपर मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, 


Digitally signed by Ganesh Nivrutti 
awar 


. 
Ganesh 11705: 
ट्‌ 
And Sanita a 
e e@ postalCode: =Maharashtra, 
2.5.4.20=805bdef8ce1424c02121cece 
Ivru | 0d20e917ffalefS12d7e8fa2e49d93ad 


bb5ad352, 
ialNumber=1325a2533f628572438 


seri 
b5fb711¢805de49788678b97015bb0c 


> a Wa [ ac990e3b375423, cn=Ganesh Nivrutti 


Pawar 
Date: 2021.08.09 16:23:36 +05'30' 


(गणेडा पवार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. सर्व संबंधित कनिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा 


. मा.मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


मुंबई 


. मा.राज्यमंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


. संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, भूजल भवन, शिवाजीनगर, पुणे. 
. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन आदेशा क्रमांकः आपना-०२२१/प्र.क्र.१०७/पापु-१५ 


६. उपसंचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद, 
नाशिक, पुणे, कोकण. 

७. कार्यकारी अभियंता (ग्रामीण पाणी पुरवठा), जिल्हा परिषद (सवी. 

८. जिल्हा वरिष्ठ भूवैज्ञानिक (सर्व), भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा. 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, संबंधित सर्व जिल्हे. 

१०.निवडनस्ती कार्यासन, पापु-१५ 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


